महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : पोप्रमा-०३१७/प्र.क्र.२५२/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ जुले, २०१७. 


विषय :- श्वान प्रशिक्षण केंद्र, गुन्हे अन्वेषण विभाग, दौंड, जिल्हा-पुणे, याच्या नियोजित 
इमारतीच्या जागेच्या सभोवती कुंपण भिंत बांधण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


संदर्भ :- 9 शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-बी/ 
२८-बी-२/गु.अ.वि.-पुणे-श्वान-प्रशिक्षण-केंद्र/४१६/२०१३, 
दिनांक २१.०३.२०१७. 


ज्ञापन :- 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी श्वान प्रशिक्षण केंद्र, गुन्हे अन्वेषण 
विभाग, दौंड, जिल्हा-पुणे, याच्या नियोजित इमारतीच्या जागेच्या सभोवती कुंपण भिंत 
बांधण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, दौंड, यांनी सन 
२०१६-१७ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.४८,४४,८००/- इतक्या खर्चाचे अंदाज सादर 
केळे आहेत. हे अंदाज, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पूर्वी विभाग, दौंड, जिल्हा- 
पुणे आणि पोळीस उप अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी साक्षांकित 
केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासळे आहेत व 
ते रु.४९,५५,३५१/- असे सुधारित केले आहेत व त्याप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यास 
सहमती दिली आहे. 


४. त्या अनुसार, श्वान प्रशिक्षण केंद्र, गुन्हे अन्वेषण विभाग, दौंड, जिल्हा-पुणे, याच्या 
नियोजित इमारतीच्या जागेच्या सभोवती कुंपण भिंत बांधण्यासाठी रु.४९,५५,३५१/- इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजास, (१) खर्चाचे अंदाज सक्षम प्राधिकारी यांनी साक्षांकित करावे आणि (२) निधी 
उपलब्ध झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये, या अटींवर, याद्वारे, मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०३१७/प्र.क्र.२५२/पोल-७. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१०, ४०७०, इतर 
प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च, (००)(११) महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण पोलीस 
विभागाच्या कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम करणे (Yoo 0299), ५३, मोठी बांधकामे, या 
लेखाज्ीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४२२/इमा-२, 
दिनांक २४.०४.२०१७, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१७०७२४१५४४१८३९२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 


DN: c=IN, o=Government Of 


S Wa (2 Nn i | Maharashtra, ou=Home Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=6683570725 3ff77ef0e333eb3a 


G O a | B O i S d582f9b876d443b2654088832e43dcad 
210526, cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2017.07.24 15:52:04 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

२) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), HATH, मुंबई. 

३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 

मर्यादित, मुंबई. 

) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, पुणे. 
) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे. 

७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
) 
) 


tof 
पु 


oe 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 
९) निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


